यांत्रिकी संघटनेमार्फत करण्यात येणाऱ्या 
कामासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना व त्या अनुषंगाने 
कार्यालयीन कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक. संकीर्ण १०१८ (प्र.क्र.१०९/१८)/ यांत्रिकी 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. संकीर्ण १०१८ (प्र.क्र.१०९/१८)/ 
यांत्रिकी, दि.७.८.२०१९ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र.निविदा १२१३/(प्र.क्र.9३५/ २०१३)/मोप्र-१, 
दि.७.९.२०१५ 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील दि.७.८.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्र.४ येथील 
तक्त्यातील अ.क्र.१ पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


अ. प्राधिकाराचे स्वरूप कार्यकारी | अधीक्षक मुख्य संदर्भ 

कट अभियंता । अभियंता । अभियंता 

7 मुळ आणि सुधारित | सर्वसाधरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अंदाजांना तांत्रिक | दुरूस्ती लन पूर्ण p= शानिक्र.-विअसु-२०१५/ प्र.क्र. 
मंजुरी देण्याचा कामे. | अधिकार २१८/ इमारती-२ 
अधिकार दि.१६/१२/२०१५ 


याऐवजी मुद्दा क्र.४ येथील तक्त्यातील अ.क्र.१ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा.:- 


अ. प्राधिकाराचे स्वरूप कार्यकारी | अधीक्षक मुख्य संदर्भ 

रः अभियंता । अभियंता अभियंता 

|. मुळ आणि सुधारित | सर्वसाधरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अंदाजांना तांत्रिक | दुरूस्ती शानिक्र.-विअसु-२०१५/ प्र.क्र. २१८/ 
मंजुरी देण्याचा कामे. रू.५लक्ष | रू.२५लक्ष | पूर्ण अधिकार इमारती-२ दि.१६/१२/२०१५ 
अधिकार 


२. तसेच उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्र.9 येथील नमूद कार्यपद्धती 
ऐवजी जलसंपदा विभाग, झासन निर्णय, क्र.निविदा १२१३/(प्र.क्र.9७३५/२०१३)/ मोप्र-१, 
दि.७.९.२०१५ मधील मुद्दा क्र.२ नुसार निविदा स्विकृती करण्याबाबत व सांकेतांक देण्याबाबत 
कार्यपद्धती अवलंबिण्यात यावी. 


३. सरदर निर्देश शुध्दीपत्रक निर्गमित झाल्याचे दिनांकापासून अमलात येतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०१८ (प्र.क्र.१०९/१८)/ यांत्रिकी 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8१॥/१590॥॥१.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८२७१२२४०१९०२७ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Nitin 8 Jayswal 


(नि. ब. जयस्वाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा ), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेख़ापाल यांचे कार्यालय ( मुंबई/ नागपूर), महाराष्ट्र राज्य. 
७. कार्यकारी संचालक कृष्णा / तापी / गोदावरी / विदर्भ / कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र. 
८. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव /सर्व उपसचिव ,जळलसंपदा विभाग ,मंत्रालय. 
९. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१०. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे /कोल्हापूर / नाशिक / नागपूर / नांदेड, जलसंपदा विभाग 
११. यांत्रिकी कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


